अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून विद्यमान व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये नवीन पदवी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१६७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.एडीआर-२०१९/प्र.क्र.४३/तांशि-६, 

दि.१८.०६.२०२१. 

२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे एफ क्रमांक वेस्टर्न/ 
१-९३२२५८१३३८/२०२१/ईओए, दि.०७.०७.२०२१. 

३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/२०२१/९०४, 
दि.२३.०९.२०२१. 

४ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे एफ क्रमांक वेस्टर्न/ 
१-१०९९७६०८८७३०/२०२२/ईओए, दि.०२.०६.२०२२. 

५) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे एफ क्रमांक वेस्टर्न/ 
१-१०९७५३५७२९६/२०२२/ईओए, दि.०३.०७.२०२२. 

६) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२२/७६१, 
दि.०८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी वर नमूद क्र.४ येथील 
दि.०२.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 
वर नमूद क्रमांक २ व ६ येथील दि.२३.०९.२०२१ व दि.०८.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार Annexure “A” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शौक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून विद्यमान 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास तसेच एम.आय.टी. shes ऑफ इंजिनिअरींग, आळंदी या संस्थेतील अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेनुसार सुरु असलेला डिझाईन पदवी 
अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली 
आणण्यास झासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ पासून सोबतच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१६७/तांशि-४ 


Annexure “A” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नवी मुंबई संस्थेमध्ये 
“Design” व “Industrial Design” हे पदवी अभ्यासक्रम प्रत्येकी ३० प्रवेशक्षमतेसह कायम विना 
अनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास तसेच एम.आय.टी. ASA sith इंजिनिअरींग, आळंदी या 
संस्थेतील अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेनुसार सुरु असलेला ९० 
प्रवेश क्षमतेचा डिझाईन पदवी अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली आणण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 
१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, १९८३ च्या 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित 


केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 


संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४) संबंधित खाजगी संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 


भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

७ संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत . 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१६७/तांशि-४ 


९) रँगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग 


2. 


अँक्ट, १९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 


दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


Be 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०१११०४५०९२०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


Date: 2022.09.06 15:41:56 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


> 


. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 


. संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
, अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, 


७ वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली -११० ००१. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


विभाग), नवी दिल्ली. 
विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No.TEM-2021/C.R.167/TE-4, Dated- 01 September, 2022. 


Annexure A 


List of New courses, in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2022-23 


पं NO. |InstituteCo | Permanent}Institute Name Institute Address Minority |Women Program Name of Course Intake Intake a 
de Id Institute [Institute Approved for |Approved for 
2021-22 2022-23 
1 3190}1-4011650 |TERNA PUBLIC PLOT NO 12, SECTOR 22, THANE N a DESIGN Mumbai University, |UNDER DESIGN 30) 30) eS New Course 
CHARITABLE TRUST'S PHASE II, OPPOSITE NERUL Mumbai GRADUATE 
TERNA ENGINEERING RAILWAY STATION, NERUL 
COLLEGE (WEST) 
2 3190}1-4011650 |TERNA PUBLIC PLOT NO 12, SECTOR 22, THANE N णि DESIGN Mumbai University, |UNDER INDUSTRIAL 30 30 शि New Course 
CHARITABLE TRUST'S PHASE Il, OPPOSITE NERUL Mumbai GRADUATE DESIGN 
TERNA ENGINEERING RAILWAY STATION, NERUL 
COLLEGE (WEST) 


Page 1 of 1 


